yd) 32 य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


ee ee 


वर्ष 2, अंक ११] गुरुवार, मार्च २५, २०१०/चेत्र ४, शके १९३२ [पृष्ठे २ 
किंमत : रुपये २८.०० 


असाधारण क्रमांक ६० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 
गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २०१० 
अधिसूचना 


मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७. 

-- _ क्रमांक एचजीएस. २००८/प्र. क्र. २४६/वि.शा.-८.--मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९४७ (१९४७ चा 
मुंबई-तीन) च्या कलम ८ च्या महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे, ते असे :-- 

१. या नियमांना मुंबई होमगार्ड (पहिली सुधारणा) नियम, २०१० असे संबोधण्यात यावे. 
२. मुंबई होमगार्ड नियम, १९५३ च्या नियम ३ मधील खंड (ब) येथील “ आठवी " या शब्दाऐवजी 
“ दहावी “ असे वाचावे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सदानंद जाधव, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब-६०-१ (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, मार्च २५, २०१ ०/चैत्र ४, शके १९३२ 


HOME DEPARTMENT (Special) 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 25th March 2010 
NOTIFICATION 
Bompay Home Guarps Act, 1947. 

No.HGS. 2008/C.R. 246/SPL-8.—In exercise of the powers conferred by 
section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947 (Bom. III of 1947), and 
ofall other powers enablingit in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby makes the following rules further to amend the Bombay Home 
Guards Rules, 1953 as follows, namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Home Guards (First Amend- 
ment) Rules, 2010. 


2. In rule 3 of the Bombay Home Guards Rules, 1953, in clause 0), for 
the word “ eight ” the word “ tenth ” shall be substituted, 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SADANAND JADHAV, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAdI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


